RNI No.MAHBIL / 2009 / 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 

- 


वर्ष ८ , अंक १ ] 


गुरुवार , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ [ पृष्ठे ३३ , किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

परिशिष्ट -७ ब 


क्रमांक नपाप्र -१ / दापोली न.पं. / सुधारीत आरक्षण / २०२१-२०२२ . – मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक 
रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र . ६ / का -६ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये , माहे डिसेंबर , २०२१ मध्ये मुदत संपणाऱ्या नगरपंचायत दापोलीच्या सदस्य 
पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक -२०२१ साठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाचे आदेश प्राप्त झाले होते . तसेच मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 
१५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशानुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र . ६ / का . ६ , दिनांक ७ डिसेंबर 
२०२१ अन्वये वरील निवडणूक कार्यक्रमानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागांची निवडणूक ही आहे त्या 
टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेबाबत निर्देश दिले होते . त्यास अनुसरून दापोली नगरपंचायतीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या ०४ 
प्रभागातील जागांची निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेत आली होती . 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र . - ०६ / का . ०६ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये दापोली नगरपंचायतीच्या ४ प्रभागातील सदस्य पदाच्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या सर्व आरक्षित जागा अनारक्षित 
( सर्वसाधारण ) करण्यात आल्याने सदर आदेशातील परिशिष्ट -१ अन्वये सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाचा व सुधारित फेर सोडतीचा 
कार्यक्रम व परिशिष्ट २ अन्वये सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रस घोषित केला आहे . 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र . १ - अ / का . ६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) खाली मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका 
प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी पत्र क्रमांक नपा -२ / कार्या -२ / निवडणूक / आरक्षण सोडत २० / २१ 
२२/४०० , दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ अन्वये वरीलप्रमाणे सुधारीत आरक्षणास मान्यता दिलेली आहे . त्यामुळे मी , डॉ . बी . एन . पाटील , रत्नागिरी 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत 
आहे . 


. 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) – १ 


२ 


नवी मुंबई 


१ 


१७ 


०१ * 


०० 


३ 


४ 


०० 


०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

आदेश 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या 
कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , 
यांनी केलेल्या क्रमांक नपा -२ / प्र.क्र . २२८/२०२१ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ व दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांनी दापोली 
नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या जागा 
निश्चित केलेल्या आहेत . 

निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
२ अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 

( अ ) अनुसूचित जाती 

( ब ) अनुसूचित जमाती 
३ महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ० ९ 

उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित 
जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
५ महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद 

केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) . 
* मागील निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जातीकरिता १ जागा आरक्षित असल्याने मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील सुधारीत 

, 
आदेश क्रमांक रानिआ / नपा -२०२० / प्र.क्र . १ / का . ६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० मधील परिच्छेद क्र . ६.१ ( ब ) नुसार , या सार्वत्रिक निवडणूकित सदर 
जागा अनुसूचित जाती महिलेसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे . 

२. त्याअर्थी , आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकेडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र . १ - अ / का . - ६ , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . बी . एन . पाटील , जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी याद्वारे अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ज्या ४ 
प्रभागांमध्ये यथास्थिती सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिलांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या -१५७१३ , अनुसूचित जातीची लोकसंख्या -६२२ , 

अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या -१३० 
प्रभागाची व्याप्ती 

अनारक्षित जागा 
क्रमांक 

( महिलांसाठी धरून ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
उत्तर- मौजे दापोली हद्द 

सर्वसाधारण महिला 
पूर्व 

आझादनगर डोंगर 
दक्षिण- वराडकर कॉलेज कंपाऊंड 

पश्चिम- जोग नदी 
पोष्ट आळी दापोली कळंबट - रस्ता 

सर्वसाधारण महिला 
पूर्व- जोग नदी 
दक्षिण- दापोली - हर्णे रस्ता 
पश्चिम- बंडूकाका खोत गल्ली व साबळे गल्ली 


३ . 


प्रभाग 


प्रभागाचे नाव , 


असल्यास 


२ 


अहमदनगर 


६ 


उत्तर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 

अनुसूची - समाप्त 


- 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


८ 


फॅमिली माळ -०६ 


सर्वसाधारण 


उत्तर- गिम्हवणे हद्द 
पूर्व- बंडूकाका खोत गल्ली व साबळे गल्ली 
दक्षिण- दापोली - हर्णे रस्ता 
पश्चिम- समर्थ लॉज व इंद्रायणी दुकान मधील गल्ली 
उत्तर- गिम्हवणे हद्द 
पूर्व- फॅमिली माळ डोंगर 
दक्षिण- फॅमिली माळ रोड 


९ 


फॅमिली माळ -०७ 


सर्वसाधारण 


पश्चिम- गिम्हवणे हद्द 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ . 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI DISTRICT 


Schedule - 7A 


No. MUN - 1 / Dapoli N.P. - L.W.D./2021-2022 . - As per the order No. SEC / NP - 2021 / CR6 / 
desk - 06 , dated 24th November 2021 from State Election Commission , Maharashtra declare General 
Election Ward Formation , Reservation and Lottery Programme of Dapoli Nagarpanchayat , District 
Ratnagiri . As per the order of Hon'ble Supreme Court , dated 15th December 2021. The State 
Election Commission , Maharashtra by order No. SEC / NP - 2021 / CR - 6 / desk - 06 , dated 7th December 
2021 had directed stay on election of all the Other Backward Class seats of the Citizens declared 
as per the above election programme . So as per this instructions election of seats reserved for 
Other Backward Class Citizen in Dapoli Nagarpanchayat was immediately stayed at that stage . 

As per the order of Hon'ble State Election Commission , Maharashtra No. SEC / NP - 2021 / 
CR - 6 / desk - 06 , dated 17th December 2021 all the Other Backward Class seats of the Citizens 
declared as General and General Women seats so as per Appendix 1 of this Order , General and 
General Women Reservation and Revised Lottery draw and General Election Programme under 
Appendix 2 have been declared . 


In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , dated 
6th February 2020 of the State Election Commission , Maharashtra , the Regional Director of 
Municipal Administration & Divisional Commissioner , Konkan Division Navi Mumbai , vide his 
letter No. NP - 2 / WS - 2 / Election / Reservation lottery20 / 21-22 / 400 , dated 27th December 2021 has 
approved the Revise reservation . Hence , I , Dr. B. N. Patil , the Collector of Ratnagiri District in 
exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby 
make the following order namely 


> 


- 


Order 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , 
Konkan Division , Navi Mumbai , by his letter No.NP - 2 / CR - 228 / 2021 , dated 15th November 2021 
and dated 27th December 2021 issued under sub - section ( 2 ) of section 9 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) has 
fixed for the Dapoli Nagar Panchayat , the number of councillors to be elected and the number of 
seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Women ( including the 
number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ) , 
as shown below : 


1 


17 


2 


The number of Councillors to be elected 
The number of seats to be reserved 
( a ) for the Scheduled Castes 


01 * 


00 
09 


3 


4 


( 6 ) for the Scheduled Tribes 
The total number of seats to be reserved for Women 
( including the number of seats reserved for women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes ) 
Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved 
for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes as shown in item at serial number 2 ( a ) , ( b ) 
and ( c ) respectively , are as under : 
( a ) for the Scheduled Castes 
( b ) for the Scheduled Tribes 


01 


00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


4 


5 


Number of seats reserved for women as General Category ( number of 
seats at serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


08 


* Previous General Election , 1 seat was reserved for Scheduled Castes . As per the State 
Election Commission's order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 / W - 6 , dated 6th February 2020 , Para No.6.1 ( b ) 
in current General Election the seat reserved for Scheduled Castes ( Women ) . 


> 


2. NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC / MN 
2020 / CR - 01 - A / WS - 6 , dated 6th February , 2020 of the State Election Commission , Maharashtra 
read with sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
& Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) , I , Dr. B. N. Patil , the Collector of Ratnagiri 
District , hereby fix the number and extent of wards into which the said Nagar Panchayat area 
shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes ) as the case may be , as shown in the Schedule to this Order . 

3. This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order . 

Schedule 
Total population as per 2011 census - 15713 , Scheduled Caste Population - 622 , 

Scheduled Tribes Population - 130 . 


Ward 


Name of the 


Extent of the ward 


Unreserved seats 


No. 


ward , if any . 

( 2 ) 


( including women ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


2 


Ahamadnagar 


General Women 


North- Boundary of Village Mauje Dapoli 
East- Azadnagar Hill 
South- Varadkar college compound 
West- Jog river 


6 


Post Lane 


North- Dapoli Kalambat Road 

General Women 
East- Jog River 
South- Dapoli - Harnai Road 
West- Bandukaka Khot Lane and Sabale Lane 


8 


General 


Family Mal - 06 North- Boundary of Village Gimhawane 

East Bandukaka Khot Lane and Sabale Lane 
South- Dapoli - Harnai Road 
West- Lane between Samarth Lodge and 

Indrayani Shop 
Family Mal - 07 North- Boundary of Village Gimhavane 

East Family Mal Hill 
South- Family Mal Road 
West- Boundary of Village Gimhavane 


9 


General 


Ratnagiri , 
Dated 27th December 2021 . 


DR . B. N. PATIL , 
Collector , Ratnagiri . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

परिशिष्ट -७ ब 


. 


7 


क्रमांक नपाप्र -१ / मंडणगड न.पं. / सुधारीत आरक्षण / २०२१-२०२२ . – मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक 
रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .६ / का -६ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये , माहे डिसेंबर २०२१ मध्ये मुदत संपणाऱ्या नगरपंचायत मंडणगडच्या 
सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक -२०२१ साठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाचे आदेश प्राप्त झाले होते . तसेच मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 
१५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशानुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र . ६ / का . ६ , दिनांक ७ डिसेंबर 
२०२१ अन्वये वरील निवडणूक कार्यक्रमानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागांची निवडणूक ही आहे त्या 
टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेबाबत निर्देश दिले होते . त्यास अनुसरून मंडणगड नगरपंचायतीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या ०४ 
प्रभागातील जागांची निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेत आली होती . 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .६ / का .६ , दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये मंडणगड नगरपंचायतीच्या ४ प्रभागातील सदस्य पदाच्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या सर्व आरक्षित जागा अनारक्षित 
( सर्वसाधारण ) करण्यात आल्याने सदर आदेशातील परिशिष्ट -१ अन्वये सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाचा व सुधारित फेर सोडतीचा 
कार्यक्रम व परिशिष्ट -२ अन्वये सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे . 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र . १ / का . ६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) खाली मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी पत्र क्रमांक नपा -२ / कार्या -२ / निवडणूक / आरक्षण सोडत २० / २१-२२ / ४०० , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ अन्वये , वरीलप्रमाणे सुधारीत आरक्षणास मान्यता दिलेली आहे . त्यामुळे मी , डॉ . बी . एन . पाटील , रत्नागिरी जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या 
कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई 
यांनी केलेल्या क्रमांक नपा -२ / प्र.क्र . २२८/२०२१ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ व दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांनी मंडणगड 
नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या जागा 
निश्चित केलेल्या आहेत . 

१ निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
२ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०१ * 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 

उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित 
जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद 

केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 
* मागील निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जातीकरिता १ जागा आरक्षित असल्याने मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील सुधारीत 
आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र . १ / का . ६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० मधील परिच्छेद क्र . ६.१ ( ब ) नुसार , या सार्वत्रिक निवडणूकीत सदर 
जागा अनुसूचित जाती महिलेसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे . 


१ 


१७ 


०० 


३ 


० ९ 


४ 


०१ 


०० 


५ 


०८ 


७ 


2 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 
२. त्याअर्थी , आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र . १ - अ / का . ६ , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . बी . एन . पाटील , जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी याद्वारे अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ज्या ४ प्रभागांमध्ये 
यथास्थिती सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिलांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या -३५ ९ २ , अनुसूचित जातीची लोकसंख्या -१५६ , 

अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या -८ ९ 
प्रभागाची व्याप्ती 

अनारक्षित जागा 
क्रमांक असल्यास 

( महिलांसाठी धरून ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
केशवशेठ लेंढे नगर प्रभाग क्र . २ ची सीमा 

सर्वसाधारण महिला 
पूर्व- मौजे भिंगळीलीची सीमा 
दक्षिण- प्रभाग क्र . ४ ची सीमा 


प्रभाग 


प्रभागाचे नाव , 


३ 


उत्तर 


पश्चिम- प्रभाग क्र . २ ची सीमा 


६ 


दुर्गवाडी २ 


उत्तर 


- 


सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . ७ व ८ ची सीमा 


पूर्व- प्रभाग क्र . २ व ४ ची सीमा 
दक्षिण- प्रभाग क्र . ५ ची सीमा 


पश्चिम- प्रभाग क्र . ९ ची सीमा 


७ 


सापटेवाडी 


सर्वसाधारण 


उत्तर- प्रभाग क्र . १ व ८ ची सीमा 
पूर्व- प्रभाग क्र . २ ची सीमा 
दक्षिण- प्रभाग क्र .६ ची सीमा 


९ 


भेकतवाडी 


सर्वसाधारण महिला 


पश्चिम- प्रभाग क्र .८ ची सीमा 
उत्तर- मौजे अडखळ व सुर्ले गावची सीमा 
पूर्व- प्रभाग क्र . ६ व ८ ची सीमा 
दक्षिण- प्रभाग क्र . ५ , १० व १६ ची सीमा 
पश्चिम- प्रभाग क्र . १० ची सीमा 


रत्नागिरी , 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI DISTRICT 


Schedule - 7A 


No. MUN - 1 / Mandangad N.P. - L.W.D./2021-2022 . - As per the order No. SEC / NP - 2021 / CR - 6 / 
desk - 06 , dated 24th November 2021 from State Election Commission , Maharashtra declare General 
Election Ward Formation , Reservation and Lottery Programme of Mandangad Nagar Panchayat 
District Ratnagiri . As per the order of Hon'ble Supreme Court dated 15th December 2021 . 
The State Election Commission , Maharashtra by order No. SEC / NP - 2021 / CR - 6 / desk - 6 , dated 
7th December 2021 had directed stay on election of all the Other Backward Class seats of the 
Citizens declared as per the above election programme . So as per this instructions election of 
seats reserved for Other Backward Class of Citizen in Mandangad Nagar Panchayat was 
immediately stayed at that stage . 


As per the order of Hon'ble State Election Commission , Maharashtra No. SEC / NP - 2021 / CR 
6 / desk - 06 , dated 17th December 2021 all the Other Backward Class seats of the Citizens declard 
as General and General Women seats so as per Appendix 1 of this Order , General and General 
Women Reservation and Revised Lottery draw and General Election Programme under 
Appendix 2 have been declared . 


- 


In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , dated 
6th February 2020 of the State Election Commission , Maharashtra , the Regional Director of 
Municipal Administration and Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Mumbai , vide 
his letter No.NP - 2 / WS - 2 / Election / Reservation lottery 20 / 21-22 / 400 , dated 27th December 2021 
has approved the Revise reservation . Hence , I , Dr. B. N. Patil , the Collector of Ratnagiri District 
in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby 
make the following order namely : 

Order 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , 
Konkan Division , Navi Mumbai , by his letter No. NP - 2 / CR - 228 / 2021 , dated 15th November 2021 
and dated 27th December 2021 issued under sub - section ( 2 ) of section 9 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) has 
fixed for the Mandangad Nagar Panchayat , the number of councillors to be elected and the number 
of seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Women ( including the 
number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ) , 
as shown below : 


17 


01 * 


00 


( 1 ) The number of Councillors to be elected 
( 2 ) The number of seats to be reserved 

( a ) for the Scheduled Castes 

( b ) for the Scheduled Tribes 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women 

( including the number of seats reserved for Women belonging 

to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes ) 
( 4 ) Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes as shown in item at serial number 2 ( a ) ( b ) 
and ( c ) respectively , are as under : 
( a ) for the Scheduled Castes 
( 6 ) for the Scheduled Tribes 


09 


01 
00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


९ 


( 5 ) Number of seats reserved for women as General Category ( number of 

seats at serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


08 


* Previous General Election , 1 seat was reserved for Scheduled Castes . As per the State 
Election Commission's order No.SEC / MN - 2020 / CR - 1 / W - 6 , dated 6th February 2020 , Para No.6.1 ( b ) 
in current General Election the seat reserved for Scheduled Castes ( Women ) . 


- 


2. NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC / MN 
2020 / CR - 01 - A / WS - 6 , dated 6th February , 2020 of the State Election Commission , Maharashtra 
read with sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) , I , Dr. B. N. Patil , the Collector of Ratnagiri 
District , hereby fix the number and extent of wards into which the said Nagar Panchayat area 
shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes , and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes ) as the case may be , as shown in the Schedule to this Order . 

3. This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order . 


Schedule 


Total population as per 2011 census - 3592 , Scheduled Caste Population - 156 , 

Scheduled Tribes Population- 89 . 


Ward 


Name of the 


Extent of the ward 


Unreserved seats 


No. 


ward , if any . 

( 2 ) 


( including women ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


3 


General Women 


Keshav Sheth 
Lendhe Nagar 


6 


Durgawadi 2 


General 


7 


Saptewadi 


General 


North- Boundry of Ward No. 2 
East- Boundry of Bhingaloli Village 
South- Boundry of Ward No. 4 
West- Boundry of Ward No. 2 
North- Boundry of Ward No. 7 and No. 8 
East 

Boundry of Ward No. 2 and No. 4 
South- Boundry of Ward No. 5 
West- Boundry of Ward No. 9 
North- Boundry of Ward No. 1 and No. 8 
East- Boundry of Ward No. 2 
South- Boundry of Ward No. 6 
West- Boundry of Ward No. 8 
North- Boundry of Adhakhal and 

Surle Village 
East- Boundry of Ward No. 6 and 8 
South- Boundry of Ward No. 5 , No.10 and 

No. 16 
West Boundry of Ward No. 10 


9 


Bhekatwadi 


General Women 


Ratnagiri , 
dated 27th December 2021 . 


DR . B. N. PATIL , 
Collector , Ratnagiri . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

परिशिष्ट -७ ब 


मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .6 / का .6 दिनांक 24/11/2021 
अन्वये , माहे डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत संपणा - या नगरपंचायत कुडाळ च्या सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक -2021 साठी 
प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाचे आदेश प्राप्त झाले होते . तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि .15 / 12 / 2021 रोजीच्या आदेशानुसार 
मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .6 / का .6 दिनांक 07/12/2021 अन्वये वरील निवडणूक 
कार्यक्रमानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागांची निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर 
तात्काळ स्थगित करणेबाबत निर्देश दिले होते . त्यास अनुसरुन कुडाळ नगरपंचायतीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
04 प्रभागातील जागांची निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेत आली होती . 

मा . राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .06 / का .06 , दि .17 / 12 / 2021 रोजीच्या 
आदेशान्वये कुडाळ नगरपंचायतीच्या 4 प्रभागातील सदस्य पदाच्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या सर्व आरक्षित 
जागा अनारक्षित ( सर्वसाधारण ) करण्यात आल्याने सदर आदेशातील परिशिष्ट 1 अन्वये सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिला 
आरक्षणाचा व सुधारित फेर सोडतीचा कार्यक्रम व परिशिष्ट 2 अन्वये सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे . 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र.1- / का -6 दिनांक 
06/02/2020 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी 
अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम 
10 , पोटकलम ( 1 ) खाली मा.प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी 
मुंबई यांनी पत्र क्र.नपा -2 / कार्या -2 / निवडणूक / आरक्षण सोडत / 2021-22 / 401 , दिनांक 27/12/2021 अन्वये वरीलप्रमाणे सुधारीत 
आरक्षणास मान्यता दिलेली आहे . त्यामुळे मी , सिंधुदुर्ग जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम 10 , पोटकलम 
( 1 ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


d 


1 


1 


17 


2 


01 


आदेश 

NPA - २८०१ / ३ / २०१३ / २०२१ / १३८२ 
कुडाळ 

नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

00 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
उपरोक्त क्रमांक 3 पैकी वरील क्रमांक 2 ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती व 

( अ ( 
अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 

00 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


3 


09 


4 


00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


११ 


5 


09 


महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक 3 समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक 4 समोरील 
नमूद केलेल्या जागा ) 


) 


त्याअर्थी , आता मा.राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र .1 - अ / का -6 
दिनांक 06/02/2020 व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 चे कलम 10 , पोट कलम 
( 1 ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग याव्दारे अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ज्या 4 
प्रभागांमध्ये यथास्थिती सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिलांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


सन 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या- 17850 , अनुसूचित जातीची लोकसंख्या- 1183 , अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या -117 


प्रभाग क्र . 


प्रभागाचे नाव 


प्रभागाची व्याप्ती 


असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
( अनु.जाती / अनु . 
जमाती स्त्रियांसाठी 


धरून ) 


प्रभाग क्र . ३ 


लक्ष्मीवाडी 


सर्वसाधारण महिला 


लोकसंख्या 
एकूण १०१३ 


अ.जा. १७ 


अ.ज .०८ 


प्रभाग क्र .१० 


सर्वसाधारण महिला 


लोकसंख्या 


केळबाईवाडी 


एकूण 


९९ ८ 


अ.जा. 


उत्तर : - भंगसाळ नदी 
पूर्व : - भंगसाळ नदी 
दक्षिण : - विठ्ठल मंदिर कडील अंतर्गत रस्ता ते 
हायवे व सुलोचना मडवळ घर ते वहाळापर्यंत 
पश्चिम : - वहाळ 
उत्तर : - तुपटवाडी बंधारा 
पूर्व : - तुपटवाडी बंधारा ते केळबाईवाडी 
रस्ता व केळबाईवाडी रस्ता ते रामेश्वर 
कॉम्प्लेक्सकडील रस्ता 
दक्षिण : - केळबाईवाडी स्मशानभूमी ते 
गणेशनगर इंद्रप्रस्थनगर अंतर्गत नाला 
पश्चिम : - वहाळ 
उत्तर : - एम.आय.डी.सी. रस्ता व नेरुर हद्द 
ते तावडे घर अंतर्गत रस्ता ते कुंभारवाडी रस्ता 
पूर्व : - सांगिर्डे गावाची हद्द 
दक्षिण : - पिंगुळीची हद्द 
पश्चिम : - नेरुरची हद्द 

: 


अ.ज. 


२१ 


प्रभाग क्र . १६ 
लोकसंख्या 


एम.आय.डी.सी. 

परिसर 


११३६ 


एकूण 
अ.जा. 


६० 


अ.ज. 


१५ 


प्रभाग क्र .१७ 


उत्तर : - विठ्ठलवाडी व एम.आय.डी.सी. कडे 
जाणारा रस्ता ते हायवे व हायवे ते भंगसाळ 


लोकसंख्या 


सांगिडेवाडी 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


११२८ 


एकूण 
अ.जा. 


२७ 


अ.ज. 


०८ 


नदीपर्यंत 
पूर्व : - भंगसाळ नदी 
दक्षिण : - गुढीपूरची हद्द 
पश्चिम : - तहसिल कार्यालयाकडील अंतर्गत 
रस्ता व सांगिड़े गावाची हद 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ . 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


BY THE COLLECTOR OF SINDHUDURG DISTRICT 


Schedule - 7A 


- 


As 

per the order NO.SEC / NP - 2021 / CR6 / desk - 06 dt.24-11-2021 from State Election 
Commission , Maharashtra declare General Election Ward Formation , Reservation and Lottery Programme 
of Kudal Nagarpanchyat Dist- Sindhudurg . As per the order of Hon'ble Supreme Court dated 15/12/2021 
The State Election Commission , Maharashtra by order No.SECINP - 2021 / CR6 / desk - 06 dt.07-12-2021 had 
directed stay on election of all seats of the Other Backward Class of Citizens , declard as per the 
above election programme . So as per this instructions , election of seats reserved for Other Backward 
Class of Citizen in Kudal Nagarpanchayat was immediately stayed at that stage , 

As per the order of Hon'ble State Election Commission , Maharashtra NO.SEC / NP 
2021 / CR6 / desk - 06 dt . 17-12-2021 all the seats of Other Backward Class of Citizens declard as seats for 
General and General Women , so as per Appendix 1 of this Order , General and General Women 
Reservation and Revised Lottery draw and General Election Programme under Appendix 2 have been 
declared . 

In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , dated 
06 February 2020 of the State Election Commission , Maharashtra , the Regional Director of Municipal 
Administration & Divisional Commissioner , konkan Division , ivavi Mundai , vide his letter No.NP - 2 / 

WS 
2 / Election / Reservation lottery / 2021-22 / 401 , 01.27 / 12 / 2021 has approved the Revise reservation . Hence , 
1 Collector of Sindhudurg District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the said Act , hereby make the following order : 


ORDER 
NPA - 2801 / 3 / 2013 / 2021 / 1382 


The number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes and Schedulecl Tribes and Women ( including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ) , for the Kudal Nagarpanchyat as 
shown below : 


1 


The number of Councillors to be elected 


17 


2 


The number of seats to be reserved 


01 


a ) for the scheduled Castes 
b ) for the scheduled Tribes 


00 


3 


The total number of seats to be reserved for Women ( including the 09 
number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes ) 
Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women 


4 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes as shown in item at serial 
number 2 ( a ) , ( b ) and ( c ) respectively , are as under : 
a ) for the scheduled Castes 

00 
b ) for the scheduled Tribes 

00 


5 


09 


Number of seats reserved for women as General Catagory ( number of 
seats at serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


NOW , THEREFORE , in excercise of the powers conferred on me by Order No. SEC / MN - 2020 / CR 
01 - A / WS - 6 , _dated 06th February.2020 of the State Election Commission , Maharashtra read with sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) , 1 , Collector of Sindhudurg District , hereby fix the number and extent of 
wards into which the said nagar panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats 
shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and Women ( including women belonging 
to the scheduled Castes , the Scheduled Tribes ) as the case may be , as shown in the Schedule to this 
Order . 

This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order . 


SCHEDULE 


Total population as per 2011 census- 17850 , Scheduled Caste Population -1183 , Scheduled Tribes 
Population- 117 . 


Ward No 


Name of the Extent of the ward 


If 


the 


seat 


is 


ward if any 


reserved , for whom 


i.e. 


whether 


for 


or 


SC , ST 

for 
women ( including SC 
Women , ST Women ) 


Reserved for 


Laxmiwadi 


Women 


Ward No. 3 
Population 
Total 1013 
SC 17 


North : Bhangasal River 
East 

: Bhangasal River 
South : Vitthal Mandir internal Road to 
High way and Sulochana Madaval House 
to Vanal 


( General ) 


ST 


08 


West : Vahal 


Reserved for 


Ward No. 10 
Population 
Total 998 


Kelbaiwadi 


Women 


( General ) 


SC 


79 


North : Tupatwadi Bandhara 
East : Tupatwadi Bandhara to 
Kelbaiwadi Road and Kelbaiwadi Road to 
Rameshwar complex Road 
South : Kelbaiwadi Smashan Bhumi To 
Ganesh Nagar Indraprasth Nagar Nala 
West : Vahal 


ST 


21 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


Ward No. 16 
Population 


M.I.D.C. 


North : M.I.D.C. Road and Nerur Boundry 
to Tawade house Internal Road to 
Kumbharwadi Road 


Total 


1136 


Area 


SC 


60 


ST 


15 


East : Boundry of Sangirde Village 
South : Boundry of Pinguli Village 
West : Boundry of Nerur Village 


Ward No. 17 


Population 


Total 


1128 


North : Vitthalwadi and M.I.D.C. Road to 
Sangirdewadi Highway and Highway to Bhangsal River 

East : Boundry of Bhangsal River 
South : Boundry of Gudhipur Village 
West : Tahsil Office Internal Road and 
Boundry of Sangirdewadi Village 


SC 


27 


ST 


08 


a . 


Sindhudurg , 
Dated 28th December 2021 . 


K. MANJULEKSHMI , 
Collector , Sindhudurg . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

परिशिष्ट -७ ब 


1 


1 


12 


मा . 


} 


मा.राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .6 / का .6 दिनांक 24/11/2021 
अन्वये , माहे डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत संपणा - या नगरपंचायत वाभवे वैभववाडीच्या सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक -2021 
साठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाचे आदेश प्राप्त झाले होते . तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि .15 / 12 / 2021 रोजीच्या 
आदेशानुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .6 / का .6 दिनांक 27/12/2021 अन्वये वरील 
निवडणूक कार्यक्रमानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागांची निवडणूक आहे त्या 
टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेबाबत निर्देश दिले होते . त्यास अनुसरुन वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 04 प्रभागातील जागांची निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेत आली होती . 

मा.राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .06 / का .06 , दि .17 / 12 / 2021 रोजीच्या 
आदेशान्वये वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या 4 प्रभागातील सदस्य पदाच्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या सर्व 
आरक्षित जागा अनारक्षित ( सर्वसाधारण ) करण्यात आल्याने सदर आटेशातील परिशिष्ट 1 अन्वये सर्वसाधारण व सर्वसाधारण 
महिला आरक्षणाचा व सुधारित फेर सोडतीचा कार्यक्रम व परिशिष्ट 2 अन्वये सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे . 

राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र .1 - अ / का -6 दिनांक 
06/02/2020 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम 
10 , पोटकलम ( 1 ) खाली मा.प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी 
मुंबई यांनी पत्र क्र.नपा -2 / कार्या -2 / निवडणूक / आरक्षण सोडत / 2021-22 / 401 , दिनांक 27/12/2021 अन्वये वरीलप्रमाणे सुधारीत 
आरक्षणास मान्यता दिलेली आहे . त्यामुळे मी , सिंधुदुर्ग जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम 10 , पोटकलम 
( 1 ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्जोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 

NPA - २८०१ / ३ / २०१३ / २०२१ / १३८१ 
वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , 

अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ ) अनुसूचित जाती 

02 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती 
( 

जाती व व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
उपरोक्त क्रमांक 3 पैकी वरील क्रमांक 2 ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

01 
5 महिलांसाठी सर्वसाधारण जाग म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

07 
( अनुक्रमांक 3 समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक 4 समोरील 


1 


17 


2 


01 


3 


09 


4 


01 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


नमूद केलेल्या जागा ) 


त्याअर्थी , आता मा राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र .1 - आका -6 
| दिनांक 06/02/2020 व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 चे कलम 10 , पोट कलम 
( 1 ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग याव्दारे अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ज्या 4 
प्रभागांमध्ये यथास्थिती सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिलांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या- 2297 , अनुसूचित जातीची लोकसंख्या- 253 , अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या -110 

प्रभागाचे नाव प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
असल्यास 

किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
( अनु.जाती / अनु . 
जमाती स्त्रियांसाठी 


, 


प्रभाग क्र . 


धरून ) 


प्रभाग क्र .3 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण लोकसंख्या -140 
अ.जा -02 


अ.ज -23 


सर्वसाधारण महिला 


प्रभाग क्र .5 
एकूण लोकसंख्या -141 
अ.जा -10 


अ.ज -07 


पोस्ट ऑफीस उत्तरः - समाधान जाधव चाळ पासुन गुंडोपंत शिंदे 
परिसर यांच्या घरापर्यंत 

पुर्व : - बोभाटे यांच्या इमारतीपासुन ( प्रहार कार्यालय 
ते नारकर व पाटणकर यांच्या इमारतीपर्यंत , 
दक्षिण : -वैभववाडी पोस्ट कार्यालय 
पश्चिम : महादेव कुंभार यांच्या घरापासुन ते 
पोस्ट ऑफीस पर्यंत 

पोस्ट ऑफीस परिसर 
पोलीस ठाणे परिसर | उत्तर : - पोलीस ठाणे वैभववाडी ते पारकर हॉटेल 

पर्यत 
पुर्व : - बस स्थानक वैभववाडी ते फोंडा कोल्हापूर 
रस्त्यापर्यंत 
दक्षिण : - संजय मेडिकल ते वसंत घाडी 
दुकानापर्यंत 
पश्चिम : पेट्रोल पंप पासून संजय सखाराम 
चव्हाण यांचे घरापासून पोलीस ठाणे पर्यंत 

पोलीस ठाणे परिसर 
शासकीय विश्रामगृह उत्तर : -शासकीय विश्रामगृह ते चाळके यांचे 
परिसर घरापर्यत 

पुर्व : - बाळकृष्ण रावराणे घरापासुन प्रकाश 
रावराणे यांचे घरापर्यत 
दक्षिण : बाळकृष्ण रावराणे घर ते हरिश्चंद्र 
रावराणे यांचे घरापासुन कासार वहाळ पर्यत 
पश्चिमः दिलीप सावंत घर ते रंगनाथ चव्हाण 
यांचे घरापर्यंत 
शासकीय विश्रामगृह परिसर 


प्रभाग क्र .15 


एकूण लोकसंख्या -129 
अ.जा -05 


अ.ज -00 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


प्रभाग क्र .16 


एकूण लोकसंख्या -131 
अ.जा -00 


प्राथमिक शाळा 
गावठणवाडी 
परिसर 


अ.ज -05 


उत्तर : -विश्वनाथ कदम घर ते रत्नाकर कदम 
यांचे घरापर्यत , 
पुर्व : -रामचंद्र इंदप घरापासुन दत्तात्रय इंदप घर 
ते अनंत तावडे यांचे घरापर्यत 
दक्षिण : हरिश्चंद्र तावड़े पासुन शिवाजी इंदप यांचे 
घर , प्रा.शाळा वाभवे पर्यत 
पश्चिम : सुरेश करकोटे घरापासुन आनंदी करकोटे 
यांचे घर ते 
गावठणवाडी प्राथमिक शाळा परिसर पर्यत 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ . 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


BY THE COLLECTOR OF SINDHUDURG DISTRICT 


Schedule - 7A 


As per the order NO.SEC / NP - 2021 / CR6 / desk - 06 dt.24-11-2021 from State Election 
Commission , Maharashtra declare General Election Ward Formation , Reservation and Lottery Programme 
of Vabhave Vaibhavwadi Nagarpanchyat Dist- Sindhudurg . As per the order of Hon'ble Supreme Court 
dated 15/12/2021 The State Election Commission , Maharashtra by order NO.SEC / NP - 2021 / CR6 / desk - 06 
dt . 07-12-2021 had directed stay on election of all seats of the Other Backward Class of the Citizens , 
declard as per the above election programme . So as per this instructions , election of seats reserved 
for Other Backward Class of Citizen in Vabhave Vaibhavwadi Nagarpanchayat was immediately stayed 
at that stage . 

As per the order of Hon'ble State Election Commission , Maharashtra NO.SEC / NP . 
2021 / CR6 / desk - 06 dt . 17-12-2021 all the seats of Other Backward Class of the Citizens declard as seats 
for General and General Women , so as per Appendix 1 of this Order , General and General Women 
Reservation and Revised Lottery draw and General Election Programme under Appendix 2 have been 
declared . 

In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , 
dated 06 February 2020 of the State Election Commission , Maharashtra , the Regional Director of 
Municipal Administration & Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Mumbai , vide his letter No.NP 
2 / WS - 2 / Election / Reservation lottery / 2021-221401 , Dt.27 / 12 / 2021 has approved the Revise reservation . 
Hence , 1 , Collector of Sindhudurg District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 0 ) 
of section 10 of the said Act , hereby make the following order : 


ORDER 


NPA - 2801 / 3 / 2013 / 2021 / 1381 
The number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Women ( including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ) , for the Vabhave Vaibhavwadi 
Nagarpanchayat as shown below : 


1 


The number of Councillors to be elected 


17 


2 


The number of seats to be reserved 


a ) for the scheduled Castes 


02 


b ) for the scheduled Tribes 


01 


3 


09 


The total number of seats to be reserved for Women ( including the 
number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


4 


Castes , Scheduled Tribes ) 
Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes from 

amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes as shown in item at serial 
number 2 ( a ) , ( b ) and ( c ) respectively , are as under : 
a ) for the scheduled Castes 

01 
b ) for the scheduled Tribes 

01 


5 


07 


Number of seats reserved for women as General Catagory ( number of 
seats at serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


NOW , THEREFORE , in excercise of the powers conferred on me by Order No. SEC / MN - 2020 / CR 
01 - A / WS - 6 , dated 06th February , 2020 of the State Election Commission , Maharashtra read with sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) , 1 , Collector of Sindhudurg District , hereby fix the number and extent of 
wards into which the said nagar panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats 
shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and Women ( including women belonging 
to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes ) as the case may be , as shown in the Schedule to this 
Order . 

This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order . 


SCHEDULE 


Total population as per 2011 census - 2297 , Scheduled Caste Population -253 , Scheduled Tribes 
Population- 110 . 


Ward No 


Name of the extent of the ward 


the 


seat 


is 


ward , if any 


reserved , for whom 


j.e. 


whether 


for 


SC , ST 


or 


for 


women ( including SC 
Women , ST Women ) 


Ward No.3 


Post Office 


Reserved for 


Total 


Women 


North - Samadhan Jadhav's colony , 
Gundopant Shinde's house 
East - Bobhate's Building ( Prahar Office ) , 
Narkar Building , Patankar Building 
South - Vaibhavwadi 


Population = 140 
SC - 02 
ST = 23 


( General ) 


Post Office 


West - Mahadev Kumbhar's House 
Post office 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


Ward No.5 


Police Station North - Police Station Vaibhavwadi , Parkar 


Reserved for 


Hotel 


Women 


Total 
Population = 141 


East - Bus stand vaibhavwadi Fonda 


( General ) 


SC = 10 


ST = 07 


Kolhapur Road 
South - Sanjay Medical Vasant Ghadi's 
Shop 
West - Petrol Pump , Sanjay Sakharam 
Chvahan's house 


Police station 


Ward No.15 


Government 


North : - Government Rest House to 


Total 


Rest House 


Chalake's house 


Area 


East - Balkrishna Ravrane house to Prakash 


Population = 129 
SC = 05 


ST = 00 


Ravrane's house 
South - Balkrishna Ravrane house to 
Harishchandra Ravrane's house to Kasar 
Vahal , 

West - Dilip Sawant house to Ranganath 
Chavhan's house to 
Government Rest House area 


21 


Ward No.16 


North - Vishwanath Kadam house to 


Primary 
School 


Total 
Population = 131 


Gavthan 


SC = 00 


Ratnakar Kadam's house 
East - Ramchandra Indap house to Dattatray 
Indap House's to Anant Tawade's House 
South : - Harishchandra Tawade house to 
Shivaji Indap's House and Primary School 
West - Suresh Karkote house to Anandi 


ST - 05 


Karkote's house to 


Primary School Gavthan 


Sindhudurg , 
Dated 28th December 2021 . 


K. MANJULEKSHMI , 
Collector , Sindhudurg . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

परिशिष्ट -७ ब 


- 


मा.राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .6 / का .6 दिनांक 24/11/2021 
अन्वये , माहे डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत संपणा - या नगरपंचायत कसई - दोडामार्ग च्या सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक -2021 
साठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाचे आदेश प्राप्त झाले होते . तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि .15 / 12 / 2021 रोजीच्या 
आदेशानुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .6 / का .6 दिनांक 07/12/2021 अन्वये वरील 
निवडणूक कार्यक्रमानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागांची निवडणूक आहे त्या 
टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेबाबत निर्देश दिले होते . त्यास अनुसरुन कसई - दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 04 प्रभागातील जागांची निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेत आली होती . 

मा.राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील क्र.रानिआ / नपं -2021 / प्र.क्र .06 / का .06 , दि .17 / 12 / 2021 रोजीच्या 
आदेशान्वये कसई - दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या 4 प्रभागातील सदस्य पदाच्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या सर्व 
आरक्षित जागा अनारक्षित ( सर्वसाधारण ) करण्यात आल्याने सदर आदेशातील परिशिष्ट 1 अन्वये सर्वसाधारण व सर्वसाधारण 
महिला आरक्षणाचा व सुधारित फेर सोडतीचा कार्यक्रम व परिशिष्ट 2 अन्वये सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे . 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र .1 - अ / का -6 दिनांक 
06/02/2020 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम 
10 , पोटकलम ( 1 ) खाली मा.प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी 
मुंबई यांनी पत्र क्र.नपा -2 / कार्या -2 / निवडणूक / आरक्षण सोडत / 2021-22 / 401 , दिनांक 27/12/2021 अन्वये वरीलप्रमाणे सुधारीत 
आरक्षणास मान्यता दिलेली आहे . त्यामुळे मी , सिंधुदुर्ग जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम 10 , पोटकलम 
( 1 ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 

NPA - २८०१ / ३ / २०१३ / २०२१ / १३८० 
कसई - दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

00 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती 

जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
उपरोक्त क्रमांक 3 पैकी वरील क्रमांक 2 ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


1 


-17 


2 . 


01 


3 


09 


4 


00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


5 


5 महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

08 
( अनुक्रमांक 3 समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक 4 समोरील 

नमूद केलेल्या जागा ) 

त्याअर्थी , आता मा.राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र.1- / का -6 
दिनांक 06/02/2020 व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 चे कलम 10 , पोट कलम 
( 1 ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग याव्दारे अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ज्या 4 
प्रभागांमध्ये यथास्थिती सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिलांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या- 3811 , अनुसूचित जातीची लोकसंख्या- 146 , अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या -32 

प्रभागाचे नाव प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
असल्यास 

किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
( अनु.जाती / अनु . 
जमाती स्त्रियांसाठी 


प्रभाग क्र . 


धरून ) 


प्रभाग क्र . ०१ 


लोकसंख्या- २१ ९ 


सावंतवाडा ग्रामीण उत्तर - हॉस्पिटल ते केशव रेडकर घर 
रुगणालय दोडामार्ग पूर्व- मनोहर परब घर ते शशिकांत मणेरीकर 
परिसर 

घर ते लक्ष्मण रेडकर घर ते सुलोचना राणे घर 


अ . जा . ०० 


अ . ज . ०० 


दक्षिण- कृष्णा नाईक घर ते श्रीपाद देसाई घर ते 
अर्जुन नाईक घर 


प्रभाग क्र . ४ 


सर्वसाधारण महिला 


लोकसंख्या- २१० 


बाजारपेठ ( काही 

भोसले 
कॉलनी 


भाग ) , 


अ . जा . ०४ 


अ . ज . ०७ 


पश्चिम - नागेश तुळसकर घर ते रामचंद्र ठाकूर 
घर ते सुनील रेडकर घर 
उत्तर - संजय रेडकर घर ते रामचंद्र सडेकर 
चाळ ते कृष्णा पालयेकर कॉम्प्लेक्स ते प्रकाश 
शेट्टी घर ते एकनाथ भोसले घर ते रमेश 
पेडणेकर घर 
पूर्व- कमल रेडकर घर ते मनोहर प्रसादी घर ते 
उल्हास प्रसादी घर ते रमाबाई सुपर मार्केट 
दक्षिण- सुहास गोवेकर घर ते मुकुंद बाजार ते 
महासाई कॉम्लेक्स 
पश्चिम - सुधाबाई बोंद्रे घर ते राजन नानचे घर 
ते सुरेश नाईक घर 


प्रभाग क्र . ८ 


बाजारपेठ ( काही 


सर्वसाधारण महिला 


उत्तर - प्रशांत नाईक घर ते आनंद काळबेकर 
घर ते गंगोत्री बिल्डिंग ते सुधाकर कोरगावकर 


लोकसंख्या- २२५ 


भाग ) , गोवेकर 


अ.जा. ०० 


कॉलनी व 
सर्वोदयनगर 


घर 


अ . ज . ०० 


पूर्व- विवेक नाईक घर ते ज्ञानगंगा बिल्डिंग ते 
गोविंद भोसले घर ते भावेश पटेल घर 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


प्रभाग क्र . १० 


- 


हनुमान कॉलनी , 
ओंकार कॉलनी 


लोकसंख्या- २३५ 


अ . जा . ०४ 


दक्षिण- तानाजी भोळे घर ते सुनिल सांबारी घर 
ते लक्ष्मी सांबारी घर 
पश्चिम - बाळकृष्ण मणेरीकर घर ले सुर्यकांत 
परमेकर घर ते उदय गावडे घर 
उत्तर चंद्रकांत गुळेकर घर ते प्रकाश आईर घर 
ते विजय मोहिते घर 
पूर्व- हनुमान मंदिर घर ते नगरपंचायत कार्यालय 
ते पोस्ट ऑफिस 
दक्षिण- एस टी स्थानक ते पुरोहित घर ते 
प्रदीप शिरोडकर घर ते विलास लॉज 
पश्चिम वाचनालय ते शिवानंद भोसले इमारत 
ते वास्तुकला इमारत ते विजय तानावड़े घर ते 
मयेकर घर 


अ . ज . ०४ 


7 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ . 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


BY THE COLLECTOR OF SINDHUDURG DISTRICT 


Schedule - 7A 


- 


As per the order NO.SEC / NP - 2021 / CR6 / desk - 06 dt.24-11-2021 from State Election 
Commission , Maharashtra declare General Election Ward Formation , Reservation and Lottery Programme 
of Kasai - Dodamarg Nagarpanchyat Dist- Sindhudurg . As per the order of Hon'ble Supreme Court dated 
15/12/2021 The State Election Commission , Maharashtra by order NO.SEC / NP - 2021 / CR6 / desk - 06 dt.07 
12-2021 had directed stay on election of all seats of the Other Backward Class of Citizens , declard 
as per the above election programme . So as per this instructions , election of seats reserved for Other 
Backward Class of Citizen in Kasai - Dodamarg Nagarpanchayat was immediately stayed at that stage . 

As per the order of Hon'ble State Election Commission , Maharashtra NO.SEC / NP . 
2021 / CR6 / desk - 06 dt . 17-12-2021 all the seats Other Backward Class of the Citizens declard as seats for 
General and General Women , so as per Appendix 1 of this Order , General and General Women 
Reservation and Revised Lottery draw and General Election Programme under Appendix 2 have been 
declared . 

In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , dated 
06th February 2020 of the State Election Commission , Maharashtra , the Regional Director of Municipal 
Administration & Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Mumbai , vide his letter No. NP - 2 / WS 
2 / Election / Reservation lottery / 2021-221 401 , Dt.27 / 12 / 2021 has approved the Revise reservation . Hence , 
11 Collector of Sindhudurg District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the said Act , hereby make the following order : 


ORDER 

NPA - 2801 / 3 / 2013 / 2021 / 1380 
The number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Women ( including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ) , for the Kasai - Dodamarg 
Nagarpanchyat as shown below : 


1 


The number of Councillors to be elected 


17 


2 


The number of seats to be reserved 
a ) for the scheduled Castes 
b ) for the scheduled Tribes 


01 


819 


00 


3 


09 


The total number of seats to be reserved for Women ( including the 
number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes ) 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


4 


Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes as shown in item at serial 
number 2 ( a ) ( b ) and ( c ) respectively , are as under : 
a ) for the scheduled Castes 

01 


b ) for the scheduled Tribes 


00 


5 


10 


08 


Number of seats reserved for women as General Catagory ( number of 
seats at serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


NOW , THEREFORE , in excercise of the powers conferred on me by Order No. SEC / MN - 2020 / CR 
01 - A / WS - 6 . dated 06th February 2020 of the State Election Commission , Maharashtra read with sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) , 1 , Collector of Sindhudurg District , hereby fix the number and extent of 
wards into which the said nagar panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats 
shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and Women ( including women belonging 
to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes ) as the case may be , as shown in the Schedule to this 
Order . 

This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order . 


SCHEDULE 


Total population as per 2011 census - 3811 , Scheduled Caste Population -746 , Scheduled Tribes 
Population- 32 


Ward No 


Name 


of 


the extent of the ward 


If the seat is 
reserved , for whom 


ward , if any 


je . 


whether 


for 


Or 


SC , ST 

for 
women ( including SC 
Women , ST Women ) 


Sawantwada 


Ward No. 1 


North - Hospital to Keshav Redkar House 


Rural Hospital 


Population 


East Manohar Parab House to 
Shashikant Manerikar House to Laxman 
Redkar House to Sulochana Rane House 


Total - 219 


SC . 00 


ST . 00 


South - Krishna Naik House to Shripad 
Desai House to Arjun Naik House 
West - Nagesh Tulaskar House to 
Ramchandra Thakur House to Sunil 
Redkar House 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


Ward No. 4 


Reserved for 


Population 


Bazarpeth North - Sanjay Redkar House to 
( some part , Ramchandra Sadekar Chawi to Krushna 
Bhosale colony ) Palyekar complex to Prakash Shetty House 

to Eknath Bhosale House to Ramesh 


Women 


Total - 210 


( General ) 


SC . 04 


Pednekar House 


ST . 07 


East - Kamal Redkar House to Manohar 
Prasadi House to Ulhas Prasadi House to 
Ramabai Super Market 


South Suhas Govekar House to Mukund 
Bazar to Mahasai Complex 


West - Sudhabai Bondre House to Rajan 
Nanche House to Suresh Naik House 


Ward No. 8 


Reserved for 


Population 


Women 


Bazarpeth ( some North - Prashant Naik House to Anand 
part ) , Govekar Kalbekar House to Gangotri Bulding to 

Colony & Sudhakar Korgaonkar House 
Sarvodaynagar East - Vivek Naik to Dnyanganga Building 

to Govind bhosale to Bhavesh Patel 


Total 


225 


( General ) 


- 


SC . 00 


ܝܐ 


ST . 00 


South - Tanaji Bhole House to Sunil 
Sambari House to Laxmi Sambari House 


- 


West Balkrishna Manerikar House to 
Suryakant Parmekar Uday Gawade House 


Ward No. 10 


Population 


Hanuman North Chandrakant Gullekar house to 
Colony & Omkar Prakash Aair House to vijay Mohite House 
Colony 

East - Hanuman Mandir to 
Nagarpanchayat Office to Post Office 


Total - 235 


V 


SC . 04 


South 


ST Stand to Purohit House to 


ST . 04 


Pradip Shirodkar House to Vilas Lodging 


West - Vachanalay to Shivanand Bhosale 
Building to Vastukala Building to Vijay 
Tanavade House to Mayekar House 


Sindhudurg , 
Dated 28th December 2021 . 


K. MANJULEKSHMI , 
Collector , Sindhudurg . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

परिशिष्ट -७ ब 
मा.राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .6 / का .6 दिनांक 24/11/2021 
अन्वये , माहे डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत संपणा - या नगरपंचायत देवगड - जामसंडे च्या सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक -2021 
साठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमाचे आदेश प्राप्त झाले होते . तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि .15 / 12 / 2021 रोजीच्या 
आदेशानुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्र.रानिआ / नप -2021 / प्र.क्र .6 / का .6 दिनांक 07/12/2021 अन्वये वरील 
निवडणूक कार्यक्रमानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागांची निवडणूक आहे त्या 
टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेबाबत निर्देश दिले होते . त्यास अनुसरुन देवगड - जामसंडे नगरपंचायतीच्या नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 04 प्रभागातील जागांची निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करणेत आली होती . 

मा.राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील क्र.रानिआ / नपं -2021 / प्र.क्र .06 / का .06 , दि .17 / 12 / 2021 रोजीच्या 
आदेशान्वये देवगड - जामसंडे नगरपंचायतीच्या 4 प्रभागातील सदस्य पदाच्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या सर्व 
आरक्षित जागा अनारक्षित ( सर्वसाधारण ) करण्यात आल्याने सदर आदेशातील परिशिष्ट 1 अन्वये सर्वसाधारण व सर्वसाधारण 
महिला आरक्षणाचा व सुधारित फेर सोडतीचा कार्यक्रम व परिशिष्ट 2 अन्वये सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे . 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र .1 - अ / का -6 दिनांक 
| 06/02/2020 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम , 1965 ( सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम 
10 , पोटकलम ( 1 ) खाली मा.प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी 
मुंबई यांनी पत्र क्र.नपा -2 / कार्या -2 / निवडणूक / आरक्षण सोडत / 2021-22 / 401 , दिनांक 27/12/2021 अन्वये वरीलप्रमाणे सुधारीत 
आरक्षणास मान्यता दिलेली आहे . त्यामुळे मी , सिंधुदुर्ग जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम 10 , पोटकलम 
( 1 ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


> 


2 


01 


आदेश 

NPA - २८०१ / ३ / २०१३ / २०२१ / १३७ ९ 
देवगड - जामसंडे नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
1 निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 

17 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

00 
3 महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
उपरोक्त क्रमांक 3 पैकी वरील क्रमांक 2 ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


09 


4 


01 


00 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ३२-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


5 


08 


महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक 3 समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक 4 समोरील 

नमूद केलेल्या जागा ) 

त्याअर्थी , आता मा.राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -2020 / प्र.क्र .1 - अ / का -6 
दिनांक 06/02/2020 व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 चे कलम 10 , पोट कलम 
( 1 ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग याव्दारे अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ज्या 4 ) 
प्रभागांमध्ये यथास्थिती सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिलांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


अनुसूची 


सन 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या- 15957 , अनुसूचित जातीची लोकसंख्या- 975 , अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या -208 


प्रभाग क्र . 


प्रभागाचे नाव 


प्रभागाची व्याप्ती 


असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
( अनु.जाती / अनु . 
जमाती स्त्रियांसाठी 
धरून ) 


प्रभाग क्र . ४ 


जामसंडे 


- 


लोकसंख्या 


हनुमाननगर 


सर्वसाधारण महिला 


. 


एकुण ८७७ 


अ.जा. ०० 


अ.ज. १३ 


जामसंडे - 
शांतीनगर 
जामसंडे 
वळकूवाडी 
जामसंडे 
बौध्दवाडी 
जामसंडे - टापू 


- 


- 


प्रभाग क्र . 
लोकसंख्या एकुण ९ ७६ 
अ.जा .६७७ 


- 


उत्तर- श्री . भइसाळे घर ते श्री . वालकर 
घरापर्यंत 
पुर्व - श्री . भडसाळे घर ते श्री . ठाकुर घरापर्यंत 
दक्षिण - वळकूवाडी खाडी ते श्री . सडेकर 
घरापर्यंत 
पश्चिम - श्री . घाडी घर ते श्री . मेस्त्री घरापर्यंत 
उत्तर - श्री . घाडी घर ते श्री . जाधव घरापर्यंत 
पुर्व - श्री . जाधव घर ते श्री . चव्हाण घरापर्यंत 
दक्षिण - श्री . जामसंडेकर घर ते श्री . सु . 
जाधव घरापर्यंत 
पश्चिम - श्री . वाडेकर घर ते श्री . घाडी 
घरापर्यंत 
उत्तर - मळईखाडी 
पुर्व - श्री . जुवाटकर घर ते श्री . कावले 
घरापर्यंत 
दक्षिण - देवगड निपाणी रोड 
पश्चिम - श्री . बोराटे घर ते श्री . धुरी घरापर्यंत 


अ.ज. ७ ९ 


सर्वसाधारण महिला 


प्रभाग क्र . ७ 


- 


H 


लोकसंख्या एकुण १०२० 


अ.जा. ०० 


जामसंडे - 
मळईवाडी 
जामसंडे - 
तुळशीकाटा 
जामसंडे - 


अ.ज. १५ 


सहकारनगर 


प्रभाग क्र . ८ 


उत्तर 


. 


देवगड - 
आनंदवाडी १ 


लोकसंख्या एकूण ८७ ९ 


खाडी 
पुर्व - श्री . पांचाळ घर ते श्री . चोलापिलाकल 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ५ अ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


अ.जा. ०० 


अ.ज .०० 


देवगड 
मुणगेकरनगरी 
देवगड - नलावडे 
कॉम्प्लेक्स 

जामसंडे - 


घरापर्यंत 
दक्षिण - श्री . मणचेकर घर ते पोलिस स्टेशन 
पश्चिम . पोलिस स्टेशन ते खाडी 


तुळशीनगर 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ . 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


BY THE COLLECTOR OF SINDHUDURG DISTRICT 


Schedule - 7A 


As per the order NO.SEC / NP - 2021 / CR6 / desk - 06 dt.24-11-2021 from State Election Commission , 
Maharashtra declare General Election Ward Formation , Reservation and Lottery Programme of Devgad 
Jamsande Nagarpanchyat Dist- Sindhudurg . As per the order of Hon'ble Supreme Court dated 
15/12/2021 The State Election Commission , Maharashtra by order NO.SEC / NP - 2021 / CR6 / desk - 06 dt.07 
12-2021 had directed stay on election of all the Other Backward Class seats of the Citizens declard 
as per the above election programme . So as per this instructions election of seats reserved for Other 
Backward Class Citizen in Devgad - Jamsande Nagarpanchayat was immediately stayed at that stage . 

As per the order of Hon'ble State Election Commission , Maharashtra NO.SEC / NP - 2021 / CR6 / desk 
06 dt . 17-12-2021 all the Other Backward Class seats of the Citizens declard as General and General 
Women seats so as per Appendix 1 of this Order , General and General Women Reservation and 
Revised Lottery draw and General Election Programme under Appendix 2 have been declared , 

In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / MN - 2020 / CR - 1 - A / W - 6 , dated 
06h February 2020 of the State Election Commission , Maharashtra , the Regional Director of Municipal 
Administration & Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Mumbai , vide his letter No. NP - 2 / WS 
2 / Election / Reservation lottery / 2021-22 / 401 , Dt : 27/12/2021 has approved the Revise reservation . Hence , 
1 Collector of Sindhudurg District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( ) of 
section 10 of the said Act , hereby make the following order namely : 


ORDER 

NPA - 2801 / 3 / 2013 / 2021 / 1379 
The number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Women ( including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ) for the Devgad - Jamsande 
Nagarpanchayat as shown below : 


1 


The number of Councillors to be elected 


17 


2 


The number of seats to be reserved 
a ) for the scheduled Castes 
b ) for the scheduled Tribes 


01 


00 


3 


4 


The total number of seats to be reserved for Women ( including the 09 
number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes ) 
Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes as shown in item at serial 
number 2 ( a ) ( b ) and ( c ) respectively , are as under : 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


01 


a ) for the scheduled Castes 
b ) for the scheduled Tribes 


00 


5 


08 


Number of seats reserved for women as General Catagory ( number of 
seats at serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


NOW , THEREFORE , in excercise of the powers conferred on me by Order No. SEC / MN - 2020 / CR 
01 - A / WS - 6 , dated 06th February 2020 of the State Election Commission , Maharashtra read with sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) , I Collector of Sindhudurg District , hereby fix the number and extent of 
wards into which the said nagar panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats 
shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and Women ( including women belonging 
to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes ) as the case may be , as shown in the Schedule to this 
Order , 

This order shall take effect for the purpose of the next general elections heid immediately 
following the date of this Order . 


SCHEDULE 


Total population as per 2011 census - 15957 , Scheduled Caste Population -975 , Scheduled Tribes 
Population 208 . 


Ward No 


Name 


of 


the Extent of the ward 


If 


the 


seat 


is 


ward , if any 


reserved , for whom 


i.e. 


whether 


for 


SC.ST 


or 


for 


women ( including SC 
Women , ST Women ) 


Ward No.4 


Jamsande 


North -Bhadsale house to Vaikar house 


Reserved for 


Population 


Hanuman nagar 


East Bhadsale house to Thakur house 


Women 
( General ) 


Jamsande 


Total 877 


South -Valkuwadi Khadi to Sadekar 


Shanti nagar 


house 


SC 00 , ST - 13 


> 


Jamsande 


West 


Ghadi house to Mestri house 


Valkuwadi 


Ward No.5 


Jamsande 


North -Ghadi house to Jadhav house 


Bouddhwadi 


Population 


East Jadhav house to chavhan house 


Jamsande- Tapu 


Reserved for 

Women 
( General ) 


Total 976 


South -Jamsandekar house to S.Jadhav 
house 


SC 677. ST 79 


West 


Vadekar house to Ghadi house 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी ६-१२ , २०२२ / पौष १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


Ward No.7 


Jamsande 


North -Malaikhadi 


Malaiwadi 


Population 


East Juvatkar house to Kavle house 


Jamsande 


Total 1020 


South - Devgad - Nipani road 


Tulashi kata 


SC 00 , ST 15 


West - Borate house to Dhuri house 


Jamsande 


Sahakar nagar 


Ward No.8 


North - Khadi 


Devgad 
Anandwadi 1 


Population 


Fast -Panchal house to Cholapilakal 


Total 879 


- 


SC 00 , ST 00 


Devgad 

house 
Mungekarnagri 

South Manchekar house to Police 
Devgad - Nalawde Station 
complex 

West - Police Station to Khadi 
Jamsande- Tulshi 


nagar 


Sindhudurg , 
Dated 28th December 2021 . 


K. MANJULEKSHMI , 
Collector , Sindhudurg . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


